RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35530 


समयमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


वर्ष ४ , अंक ६८ ] 


मंगळवार , डिसेंबर १८ , २०१८ / अग्रहायण २७, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १२१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७८.- महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यव्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम , 

१९९ ८ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 


१-२ 


दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


राजेन्द्र ग . भागवत , 
सचिव (विधि विधान ), 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक ७८ . 
( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ 

रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 


महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यव्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम , १ ९९ ८ यात 

आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम. 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यव्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ 
१ ९९ ८ चा अधिनियम, १९९८ यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या 
महा . १७. वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे ; 

१ . (१ ) या अधिनियमास, महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यव्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ ( सुधारणा) अधिनियम, संक्षिप्त नाव व 
२०१८ असे म्हणावे. 

( २ ) तो , राज्य शासन , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येईल . 


प्रारंभ. 


. 


( १ ) 


भाग चार - १२१–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १८ , २०१८ / अग्रहायण २७, 


शके १ ९ ४० 


२ . 


“ 


" 


सन १ ९९ ८ चा 

महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यव्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम , १९९ ८ यास जोडलेल्या पहिल्या १९९ ८ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 

अनुसूचीमधील ( अ ) महाविद्यालये या शीर्षाखालील नोंद ( १) ऐवजी पुढील नोंद दाखल करण्यात महा. १७. 
क्रमांक १७ मधील 
पहिल्या अनुसूचीची 

( १) मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालय, मुंबई. " 
सुधारणा. 


येईल : 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR: I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD. 


